राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया (DPR 
Based Stream) या योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ 
मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी व अनुसूचित जाती 
प्रवर्गासाठी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे 
प्रकल्प निहाय वितरण करणेबाबत.... 
AERIS BRAT 
कृषी, Ra, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि 2023 /प्र.क्र. ४१/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 
दिनांक : १७ मार्च, २०२३ 
संदर्भ : 
१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल, २०२२. 
२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र क्र. ७-१/२०२२- आरकेव्हीवाय, दि. १२ जुले, २०२२ 
३. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०८ फेब्रुवारी, २०२३. 
४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र क्र. १-१५/२०२२ आरकेव्हीवाय/१, दि. २७ फेब्रुवारी, २०२३. 
५. कृषि विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि 2023 /प्र.क्र. ४१/१४-अ, दि. ०२ मार्च, 2023 
६. कृषि विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२३/प्र.क्र.४२/१४-अ, दि. १४ मार्च, २०२३. 
७. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/कृप्रवनि/राकृवियो/टि-४/०३/९५९८/२३, दि. १५ मार्च, 2023. 
प्रस्तावना : 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. केंद्र शासनाने दि.२७ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या संदर्भाधिन पत्रान्वये राज्यास 
केंद्र हिस्याचा पहिल्या हप्त्याचा ₹ ५७.४५ कोटी निधी वितरीत केला आहे. सदर निधीपैकी सर्वसाधारण 
प्रवर्गाचा रु.७६.०० कोटी (केंद्र हिस्सा रु. ४५.६० कोटी + समरूप राज्य हिस्सा रु. ३०.४० कोटी) व अनुसूचित 
जाती प्रवर्गाचा रु. ११.३४ कोटी (ha हिस्सा रु. ६.८० कोटी + समरूप राज्य हिस्सा रु. ४.५४ कोटी) निधी 
अनुक्रमे दि. ०२ मार्च, २०२३ व दि. १४ मार्च, २०२३ रोजीच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयांन्वये आयुक्‍त (कृषि) 
यांना वितरीत करण्यात आला असून सदर निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण बाकी होते. त्यानुषंगाने कृषि 
आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.9 येथील दि. १५ मार्च, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केला 
असून त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णयः 


१. सन २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कॅफेटेरिया या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या 
अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता रु. ७६.०० कोटी व अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता 
रु.११.३४ कोटी असा एकूण रु. ८७.३४ कोटी निधी केंद्र व राज्याच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात 
अनुक्रमे दि.०२ मार्च, २०२३ व दि. १४ मार्च, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषि) यांना 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 2023 /प्र.क्र. 41/14-अे, दिनांक- 17 मार्च, 2023 
वितरीत करण्यात आला होता. कृषि व कृषि संलग्न विभागाकडून मागणी प्रमाणे सादर केलेल्या निधी 
मागणीचा प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सदर रु.८७.३४ कोटी निधीपैकी रु. ६०.८९ (रुपये साठ कोटी 
एकोणनव्वद लाख) निधीचे प्रकल्प निहाय वितरण या शासन निर्णयान्वये करण्यात येत आहे. सदर 
वितरणाचा तपशिळ सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविण्यात आला असून आयुक्‍त (कृषि) यांनी 
सदर निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेस उपलब्ध करुन द्यावा. 

२. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा 
विनियोग करताना दि. ०२ मार्च, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील सूचना / कार्यपध्दतीचा अवलंब 
करण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१७१९४३४०१८०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KARAD SANTOSH BANSIRAO 
सहपत्र :- परिशिष्ट - अ Date: 2023.03.17 19:50:23 +05'30' 


(संतोष ब. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
qo, आयुक्त (Tata), औंध, पुणे 
११. आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 
१२. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
१३. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१४. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१५. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई. 
१६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 
१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१८. सहायक संचालक (लेखा-१, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवड नस्ती. 


Cc 40 AD WO 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 2023 /प्र.क्र. 41/14-अे, दिनांक- 17 मार्च, 2023 


परिशिष्ठ - अ 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२३ /प्र.क्र. ४२/१४-अे , दि. १७ मार्च, २०२३ चे सहपत्र 


प्रवर्गाकरिता रु. ६०.८९ कोटी निधीचे प्रकल्प निहाय वितरण 


राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतर्गत प्रकल्प / अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता व अनुसूचित जाती 


वर्ष - २०२२-२३ (रक्‍कम रु. कोटीत) 
9 Project / Agency Name Sanction RKVY Total Balance Release by this GR 
No. Year Sanctioned | Release till | Project Cost | General SCSP Total 
Project Cost | date for Category Category Release 
ongoing 
project 
1 2 3 | 4 [| 5 | 645) 7 | 8 948) 
i र 
ताता तत Millet! 2022-23) 49.27 ०७ | 49.2700 8.91 1.99 10.90 
Mission 
| Director ( Extension) 49.27 | 0.00 | 49.2700 8.91 1.99 10.90 
त्र : 
oe 2022-23} 150.00 | 61.84 | 88.1580 | 34.23 4.73 38.96 
Mechanization Project 
an Director ( 0. C.) 150.00 61.84 88.1580 34.23 4.73 38.96 
3 Grading, sorting and 
aseptic processing of 
fruits and vegetables} 2019-20 3.25 1.42 1.8300 1.15 0.39 1.54 
linked with backward 
integration 
q — F 
SoM) कता SPORE 09 000 अहा. ववेक || | Bas 000 | 3.19 
linning 
5 = : : f 
piace assistance: 100) 595759), 5000 ०७ | 50.0000 | 2.50 0७ | 2.50 
protected cultivation 
| ८, MD (MSHMPB) 153.25 46.09 107.1585 6.84 0.39 7.23 
ह oa Agriculture Department 352.52 | 107.93 | 244.5865 | 49,98 TAL 57.09 
0 
ष्‌ Establishment of Model 
Genome Club for 
Sustainable Agriculture | 2022-23 0.44 oo 0.4400 0.05 i 0.05 
Development at MPKV, 
Rahuri. 
7 Establishment of 
Strawberry Research | 2022-23 3.44 शं 3.4363 0.08 श्र 0.08 
Station at Mahabaleshwar 
eae MPKY\V, Rahuri 3.88 1 0__| 3.8763 0.13 f= 20 il 0.13 
| Strengthening of Laboratory at 
Khar Land Research Station, 
Panvel and capacity building | 2017-18 4.19 1.72 2.4701 0.15 ow 0.15 
of farmers in soil health and 
fish production. 
i Production of 
Bioformulation using 2021-22} 1.90 0.24 1.6628 1.62 शं 1.62 
advance techniques on 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 2023 /प्र.क्र. 41/14-अे, दिनांक- 17 मार्च, 2023 


rl Project / Agency Name Sanction RKVY Total Balance Release by this GR 
No. Year Sanctioned | Release till | Project Cost | General SCSP Total 
Project Cost | date for Category Category Release 
ongoing 
project 
commercial scale for 
enhanced plant health 
and productivity 
10 Facilitation for value 
addition in Manga 
bamboo to generate 2021-22} 1.36 0.68 0.6800 0.05 वि 0.05 
bamboo entrepreneurs in 
Konkan region 
1] Establishment of Model 
Genome Club at Dr.| 2022-23} 0.44 jo 0.4400 0.07 श्र 0.07 
BSKKV, Dapoli. 
| | Dr BSKKV, Dapoli 7.89 2.64 5.2529 1.89 Le 1) 1.89 
Be SER 4. 11.77 2.64 9.1292 2.02 10 2.02 
(Ito I) 
12 | Development of Agro 
warehousing: 2. JOBSC) यकी O704 8.74 14.1993 cm 1.78 1.78 
park at Jhambargaon, 
Aurangabad. 
C MD (MSWC) 22.94 8.74 14.1993 | 0.00 | 1.78 1.78 
Total (A+B+C) 387.23 119.31 267.915 52 8.89 60.89 


KKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


